कृषी उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा 
अभियान - अन्नधान्य पिके, गळीत धान्ये 
व तेलताड अभियानांतर्गत अनुसूचित 
जमाती प्रवर्गासाठी निधी वितरीत 
करण्यास व PFMS खात्यावरील निधी 
खर्च करण्यास मान्यता 

(केंद्र हिस्सा - २४०१॥ ५५७ 

(केंद्र हिस्सा - २४०१५ ५६६) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.७/कार्यासन ६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २४ मार्च, २०२२. 


वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१, 
दि.१४.१०.२०२१, दि.०३.०२.२०२२ व दि.१७.०३.२०२२. 
२) आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.७/कार्या-६, 
दि.२४.१२.२०२१. 
3) कृषिव पदुम विभागाची नस्ती क्र.असुअ-२०२१/प्र.क्र.१९/४-अ. 
प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत कृषी विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या 
केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्ये पिके, गळीतधान्य व तेळताड अभियानासाठी 
PFMS वरील अखर्चित निधी केंद्र हिस्सा रु.१४५.६१ लाख व राज्य हिस्सा रु.९७.०७३ लाख असा 
एकूण रु. २४२.६८३ लाख इतका निधी खर्च करण्यास परवानगी मिळण्याबाबत तसेच सन २०२१-२२ 
या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पित तरतुदींतून केंद्र हिस्सा रु.१३७०.८४ लाख व समरुप राज्य हिस्सा 
रु.७९९.८८ लाख असा एकूण रु.२१७०.७२ लाख इतका निधी वितरीत करण्याबाबत संदर्भाधीन क्र.३ 
अन्वये सादर प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचित जमाती घटकासाठी अन्नधान्ये पिके, गळीतधान्य व 
तेळताड अभियानासाठी वितरीत ?॥॥$ वरील अखर्चित निधी केंद्र हिस्सा रु.१४५.६१ लाख व राज्य 
हिस्सा रु.९७.०७३ लाख असा एकूण रु. २४२.६८३ लाख इतका अखर्चित निधी खर्च करण्यास 
परवानगी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.9/कार्यासन.६ 


तसेच सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पित तरतुदींतून केंद्र हिस्सा रु १३७०.८४. 
लाख व समरुप राज्य हिस्सा रु ७९९.८८.लाख असा एकूण रु.२१७०.७२ लाख इतका निधी 
खालीलप्रमाणे वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


(रु.लाखात) 
योजनेचे नाव योजनेचे बाब ।सन २०२१-२२ | यापूर्वी | सदर शाअन्वये .नि. 
लेखाशिर्ष व मधील वितरीत | वितरीत करण्यात 
केंद्र राज्य / अर्थसंकल्पीत | तरतूद | येत असलेली तरतूद 
हिस्सा तरतूद 
a ae 2 3 1 ४ & 1 ७ 
कृषी उन्नती | २४०१॥ ५५७ 
योजना -राष्ट्रीय । केंद्र हिस्सा 33 AGEs eG TAGS 
अन्न सुरक्षा, (६० टक्के) अर्थसहाय्य 
अभियान -। २४०१५ ५६६ 
अन्नधान्य पिके, राज्य हिस्सा त त. ROS ance 
गळीतधान्य FT| (४० टक्के) 
तेळताड अभियान 
एकूण ५०००००. ५००.२८ २१७०.७२ 


२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु.२१७०.७२ लाख (अक्षरी रुपये एकवीस कोटी सत्तर लाख बहात्तर 
हजार फक्त) इतका निधी प्रशासकिय विभाग प्रमुख म्हणून सचिव, कृषी विभाग यांना अर्थसंकल्पिय 
निधी वितरण प्रणाळीवर वितरीत करण्यात येत आहे. 


३. सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार 
नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच, वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन आदेशातील 
दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय विभागाची राहील. 


४. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतून झालेल्या झालेल्या खर्चाचा अहवाल, 
लेखाशिर्षनिहाय / उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टनिहाय माहिती, निधी उपयोगिता 
प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी व निधी 
उपयोगिता प्रमाणपत्रासह पुढील निधी वितरणासाठी प्रस्ताव सादर करावा. 


५. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रा, आदिवासी उपयोजना 
बाह्य क्षेत्रात Hoo खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविळा जाईल याची दक्षता घ्यावी. जेणेकरुन शासनाला 
आदिवासी क्षेत्रातील व उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.9/कार्यासन.६ 


&. 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदीतून आदिवासी लाभार्थ्यांनाच 


लाभ देण्यात येईल, याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. 


७. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या वाचा क्र.१ अन्वये विभागास प्रदान केळेल्या अधिकारात व 


वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.२४९/व्यय-१४, दि.१५.०३.२०२१ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरून 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Ce 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३२४१२३३३०१५२४ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAVINDRA D AUTE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL DEVELOPMENT 
rashtra, 


DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Mahai 
2.5.4.20=f05a691 3f9dee 1f453c9a1c5a89d8c4897737ba8e4acVedf3f2c6e69e25F 
4108, pseudonym=C4ECFFC229308BD3BD1£334FAC78848F BF7F7613, 
serialNumber=CA98EFAC317508AB9B5820B47955BC 1 BABB173F20D2SABD816 


ED91A9B6BOF16C, cn=RAVINDRA D AUTE 
Date: 2022.03.24 13:34:32 +05'30' 


(रविंद्र दि. औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
सचिव, कृषी विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 


. सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास विभाग 


ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 


. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
. अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 
९. 


निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


१०.वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
११.निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


